शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील 
अध्यापकांना गुणवत्ता दर्जा सुधार (IP) 
योजनेंतर्गत उच्च शिक्षणाकरीता 
प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक:-प्रतिनि-२०२४/प्र.क्र.(२५/२४)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार इमारत,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ मार्च, २०२४. 


संदर्भ: १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,झ्ञासन निर्णय क्रमांक-प्रतिनि-३५२०/ 
प्र.क्र.९९/२०)/तांशि-७, दिनांक २४/०२/२०२१ 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/शास.अभि-क्युआयपी/२०२४- 
२५/६५, दिनांक ०८/०२/२०२३ 
शासन Sear: 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील खाली नमूद केलेल्या अध्यापकांची त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्र. ४ येथे दर्शविलेल्या संस्थेत गुणवत्ता दर्जा सुधार योजनेंतर्गत (Quality 
Improvement program) उच्च शिक्षणासाठी (पी.एच.डी. अभ्यासक्रम) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक 
वर्षापासून पुढील ३ वर्षांकरीता निवड झाली आहे- 


अ eee agar पी.एच.डी. करीता निवड 
अध्यापकाचे नाव व पदनाम कार्यरत संस्थेचे नाव संस्थेचे 
क्र झालेल्या संस्थेचे नाव 
a ? 2 ह 
i श्री. निरंजन दामोधर पडवळे, | शासकीय अभियांत्रिकी व | भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (117), 
सहायक प्राध्यापक (यंत्र संशोधन महाविद्यालय, गुवाहाटी 
अभियांत्रिकी) अवसरी (a) (NIRF Rank 09) 
2| श्री. शहौलेश किशोर महिद्रकर, शासकीय अभियांत्रिकी । भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (117), 
सहायक प्राध्यापक (विद्युत महाविद्यालय, कराड मुंबई, 
अभियांत्रिकी ) (NIRF Rank 03 ) 
३ | श्रीमती सरिता विद्याधर बोरकर, शासकीय अभियांत्रिकी राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (NIT), 
सहायक प्राध्यापक (स्थापत्य महाविद्यालय, चंद्रपूर. वरंगल 
अभियांत्रिकी) (NIRF Rank 21) 


२. संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये गुणवत्ता दर्जा सुधार योजनेंतर्गत शासकीय 
अभियांत्रिकी/ औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये, शासकीय तंत्रनिकेतने व अशासकीय अनुदानित 
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधीळ अध्यापकांना उच्च शिक्षणाकरीता प्रतिनियुक्तीवर 
पाठविण्यासाठी सुधारीत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार अध्यापकांना पी.एच.डी. अभ्यासक्रमाकरीता प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याकरिता पात्रता 
निकष व प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी उमेदवारांस प्रवेश मिळालेल्या संस्थांचे प्राधान्यक्रम निश्चित 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०२४/प्र.क्र.(२५/२४)/तांशि-१ 


करण्यात आले आहेत. सदर पात्रता/ निकष व प्राधान्यक्रम विचारात घेता, संचालक तंत्रशिक्षण 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत निवड समितीच्या शिफारशींनुसार, उपरोक्त अध्यापकांना सन 
२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून ०३ वर्षांच्या कालावधीसाठी पी.एच.डी. अभ्यासक्रमाकरिता 
प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. संबंधित अध्यापकांना प्रतिनियुक्‍तीसाठी कार्यमुक्त करण्यापूर्वी संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
शासन निर्णयामधील अ.क्र. १ नुसार अध्यापकांकडून हमीपत्र घेण्याची दक्षता संचालक 
तंत्रशिक्षण यांनी घ्यावी. सदर अध्यापकांना संबंधित संस्थेतून कार्यमुक्त केल्याच्या दिनांकापासून 
त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी सुरु होईल. 

४. संबंधित अध्यापकांना संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद १(ऑ)(७ ते 
(१४) येथील अटी व शर्ती लागू राहतील. 

५. संबंधित अध्यापकांनी पी.एच.डी. अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर संदर्भाधीन क्र. १ येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद ४- “अपेक्षित उपक्रम” या शीर्षाखाळी नमूद उपक्रम/ जबाबदाऱ्या 
पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. संबंधित अध्यापकांनी सदर जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या आहेत किंवा कसे 
याबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल प्रतिवर्षी स्वयं मूल्यनिर्धारण SSIS जोडणे आवश्‍यक राहील 
व त्याची नोंद सदर अहवालात प्रतिवर्षी घेतळी जाईल. 

६. असे प्रमाणित करण्यांत येते की, उपरोक्‍त अध्यापकांना गुणवत्ता दर्जा सुधार कार्यक्रमा 
(QIP) नुसार पी.एच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले नसते तर, वरील 
अभ्यासक्रमाच्या काळात ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते. 

७. सदर आदेडा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०११८०८४६८००८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PAGARE SHRIKRISHNA KASHINATH 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER AND 


P AG A R E S H R | KR | S H N TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cc78d6dbb4fe0c3d5473ed374dc1007ae7db08a8a6ca946 
1 16cOcb06, hi 


KASHINATH 1 
(श्रीकृष्ण पगारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
संबंधित अध्यापक (तंत्रशिक्षण संचाळनालयामार्फत) 
प्रत:- 


मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा महाराष्ट्र १/ 2, मुंबई / नागपूर 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे/ नागपूर. 


०८ “७० A) -O 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०२४/प्र.क्र.२५/२४)/तांशि-१ 


. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय, अवसरी (खुद 
. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड. 

. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा/ पुणे/ चंद्रपूर. 

. निवड नस्ती/ तांशि-१. 


“0 (८९२ GM L& 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


